अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत संरक्षित 
वनक्षेत्रातील कुटूबांना स्वयंपाकाचा गॅस व 
सोलर कुकर यांच्या वितरणासाठी बीडीएस 
प्रणालीवर निधी वितरित करणेबाबत 
(लेखाशिर्ष २४०६ए८०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२२ 


aa: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.३.२.२०२२ 
२) महसूल व वन विभागाची नस्ती क्र.एफडीएम २०२२/प्र.क्र ०५/फ-२ 


शासन निर्णय :- 
अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत संरक्षित वनक्षेत्रातील कुटूबांना स्वयंपाकाचा गॅस व सोलर 


कुकर यांच्या वितरणासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २४०६ए८०१ खाली ५०- इतर 
खर्च या उद्दीष्टातंर्गत रु.२००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत असून सुधारीत अंदाजात १५०.०० 
लाख तरतूद उपलब्ध आहे. सदर निधी अखर्चित आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये निधी वितरणाकरीता शासनाने 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.या अनुषंगाने महसूल व वने विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जाती उपाययोजनेअंतर्गत संरक्षित वनक्षेत्रातील कुटूबांना स्वयंपाकाचा गॅस व सोलर कुकर यांच्या 
वितरणासाठी लेखाशिर्ष २४०६ए८०१ खाली ५०- इतर खर्च या उद्दीष्टातंर्गत रु. ५८.०० लाख इतका 
निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च 
करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, 
सामाजकल्याण, सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. २२/अर्थसंकल्प (विघयो) 

४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ३.२.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. दि.३.२.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४१./व्यय१४ 
दि. १०.३.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१५४५४६१५२२ असा आहे. सदर seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Prashant Pundlik Wagh 
of Maharashtra, ou=Social Justice & 


le=400032, st=Maharashtra, 
7221620636ede8425d6a870aa0240F 


Prashant = 
Pundlik Wagh ==: ass 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


22. 09 द, Bf See वटे 


»“2 (२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


